विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींना 
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन 
२०२१-२२ साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ नोव्हेंबर,२०२१ 


संदर्भ:- 

१) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग.क्र.शिवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.११८/शिक्षण, 
दिनांक ११/१०/२०१८ 

२) शासन परीपत्रक,विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, क्र.शिवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.११८/शिक्षण, 
दिनांक १२/११/२०१८ 

प्रस्तावना:- 


विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षण संस्थेत 
उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी याकरीता सन २०१८-१९ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना संदर्भ क्र.१ येथे 
नमूद दिनांक ११ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेली आहे. 


2. महाराष्ट्रातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी आणि 
पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी QS आणि THE यांच्या सरासरी २०० च्या आतील वर्ल्ड रॅन्कींग असलेल्या 
परदेशातील शौक्षणिक संस्थेमधील एकूण १० विद्यार्थ्यांची योजनेंतर्गत निवड करण्यात येवून, त्यांना 
परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यानुसार सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजनेंतर्गत विभागाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या तपासणीअंती पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करुन त्यांना 
परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत संदर्भ क्र. १ येथे नमूद दिनांक ११ ऑक्टोबर,२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात 
आलेल्या राज्य स्तरीय निवड समितीने निवड केलेल्या एकूण १० विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च 
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील 
सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. 


२. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याला अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती प्रदान 
करण्यासाठी संबंधित प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत 
करण्यात आलेली हमीपत्रे घेऊन तसेच विद्यार्थ्याच्या मुळ कागदपत्रांची तपासणी करुनच संबंधित 
विद्यार्थ्यास अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती वितरीत करण्याची कार्यवाही संबंधित प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज 
कल्याण विभाग यांनी करावी. 

3. ज्या विद्यार्थ्यास शासनामार्फत परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्या विद्यार्थ्यानी त्यांचे 
शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करुन देणे आवश्यक आहे. 
या अनुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्याकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र (8001)) लिहून घेणे 
बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण-२, 


४. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याने परदेशातील पदृव्युत्तर पदवी किंवा 
पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत 
विद्यार्थ्यास मुदतवाढ वा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. 


4. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण घेण्यासाठी 
ज्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते ठिकाण वा अभ्यासक्रम 
विद्यार्थ्याने परस्पर बदलल्यास संबंधित विद्यार्थ्याकडुन शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संपूर्णत: वसूल करण्यात येईल. 


Ge शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्याला त्या वर्षाचे शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च यांची रक्‍कम 
संबंधित प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांनी संबंधित विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती प्राप्त 
करुन घेऊन, शिक्षण फी संबंधित विद्यापीठास आणि निर्वाह भत्ता व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम संबंधित 
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात अदा करावी. 


9. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक झेडजी-०३, प्रधानशीर्ष 2224, अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७- 
शिक्षण, ०२ शिष्यवृत्ती विद्यावेतन, (०२)(१८) “विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास 
प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” (२२२५ एफ २१८), " या 
SUBMIS खर्ची घालून त्या अंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. त्याकरीता संबंधित प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


ह. संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक शिवृत्ती-२०१८ /प्र.क्र.११८ /शिक्षण, दिनांक ११ऑक्टोबर, २०१८व शासन 
शुध्दीपत्रक क्रमांक शिवृत्ती-२०१८ /प्र.क्र.११८ /शिक्षण, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१८मधील अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१११३०१२२०२९४१२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sangita Dinesh Shelke 
Date: 2021.11.30 12:22:43 +05'30' 


(संगिता शोळके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
. मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण-२, 


६. मा.प्रधान सचिव, महसुल व वन/वित्त / नियोजन /ग्रामविकास/ गृह निर्माण/ उद्योग,उर्जा व 
कामगार/ उच्च व तंत्रशिक्षण/ माहिती व तंत्रज्ञान/ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये/ कृषी व पदुम 
विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

७. मा.सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक Hass, Fag 
महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई (प्रशिध्दीसाठी) 
संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचाळलनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१०. संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण,मुंबई 

११. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण विभाग. 

१२. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग. 

१३. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१४. निवड नस्ती (शिक्षण) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण-२, 


(शासन निर्णय क्र.इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.क्र.शिवृत्ती-२०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण, दिनांक २९ नोव्हेंबर,२०२१ चे सहपत्र) 


प्रपत्र-अ 


सन २०२१-२२ करीता विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवार्गतील विद्यार्थ्याना परदेशी शिष्यवृत्ती -निवड यादी 


अ.क्र प्रवेश घेतलेल्या विद्यापीठाचे 
विद्यार्थ्याचे नाव नाव विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रम परदेशातील अभ्यासक्रम 
देशाचे नाव विद्यापीठातील कालावधी 
अभ्यासक्रमाचे नाव 
Ea 2 डु ४ & ७ & 
7 . | आदित्यसुधीर घंटे | Georgia Institute of United state of | अभियांत्रिको | M.S. Industrial २ वर्ष 
Technology America Engineering 
Atlanta, United States 
२. | मनोज अनिल धावटे | The University of Australia अभियांत्रिकी | Master of Engineering २ वर्ष 
Queensland, Sci. Management 
Brisbane (P.G.) 
3 श्वेता मनोहर जाधव | The University of United Kingdom | अभियांत्रिकौ | M.S. Finance १ वर्ष 
Edinburgh, Technology and 
Edinburgh U.K. polytechnic 
8 निखिल राजु शिदे University of Glasgow, United Kingdom अभियांत्रिकी Sc. In Data Science १ वर्ष 
United Kingdom. 
षु निकीता श्रीकांत Ya | University of Glasgow. Scotland अभियांत्रिकी 5. Robotics and २ वर्ष 
Artificial Intelligence 
& सुयश यशवंत वाघ Chalmers University of Sweden अभियांत्रिकी aster of Science in २ वर्ष 
Technology, obility in Engineering 
Gothenburg, Automobile 
Sweden 
9 Wall सुनिल महादुले Durham University, United Kingdom व्यवस्थापन =| Master of १ वर्ष 
Durham United Kingdom Management 
International 
Business 
८ उर्वशी किशोर Queen Mary University of | United Kingdom | व्यवस्थापन | M.Sc. FT Marketing १ वर्ष 
पाटील London, London, United 
Kingdom 
९ सिध्दार्थ मनोज हेन्द्रे । University of York, United Kingdom कला M.A. Applied Human १ वर्ष 
York, United Kingdom Right 
a ° आरती सुभाष कडे University of Amsterdam, Neterlands कला PhD. Anthropology ४ वर्ष 
Amsteram, Neterlands (पीएचडी) (Art) 


Digitally signed by Sangita Dinesh Shelke 


Date: 2021.11.30 12:22:57 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


(संगिता शोळके) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


